केंद्र शासनाचे आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ 
(करनिर्धारण वर्ष २०२४-२०२५) करीता 
आयकर कपातीचे परिपत्रक निर्दशनास 
आणणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आयकर २०२४/प्र.क्र.१५/२४/कोषा-प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ - 
केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय यांचे परिपत्रक क्रमांक : १/२०२४ एफ क्र ३७०१४२/ 
३८/२०२३, दिनांक २३ जानेवारी, २०२४ 

शासन परिपत्रक :- 


केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने परिपत्रक क्रमांक : १/२०२४ एफ क्र.३७०१४२/ 
३८/२०२३, दिनांक २३ जानेवारी, २०२४ अन्वये वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ करीता 
(कर निर्धारण वर्ष २०२४-२०२५) आयकर कपातीबाबत सविस्तर सूचना निर्गमित केल्या 
आहेत. सदर परिपत्रक  त्यासोबतच्या wee de शासनाच्या 
www.incometaxindia.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग/विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी केंद्र शासनाच्या 
वर नमूद केलेल्या परिपत्रकानुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥व9७॥॥.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०२०७१५२५५३८६०५ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Di lly signed by DR RAJENDRA UTTAMRAO GADEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DR RAJENDRA DEPARTMENT 
2.5 


b70f1 6af6f8 1 c69ca038ff6F25ff7 8cfc9e6d815fd 


4.2 Bc: 
95b5367b07, postalCode=400032, 
U TIA M R AO G A D E KA R ber=37A42E182BACE4C1 29ABBEB54E27836D32D40156063 


8F644A547867205474EE5, DR RAJENDRA UTTAMRAO GADEKAR 
2024.02.07 15:33:37 +05'30' 


(डॉ.राजेंद्र गाडेकर) 
शासनाचे उप सचिव, 
प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य, 
३. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आयकर २०२४/प्र.क्र.१५/२४/कोषा-प्रशा-५ 


४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
५. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 


६. 
9 


-O 
Cc 
es 


२ षु 


ae 


सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 

. मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
. प्रबंधक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 


. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

. आयुक्‍त, आयकर (TDS) FARIS, मुंबई ४००००२. 

. आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन, नागपूर ४४४००१. 

. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई. 

. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

. सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्‍त यांचे कार्यालय, मुंबई 

. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई. 

. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. विशोष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली. 

. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

. सर्व जिल्हाधिकारी 

. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

. संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/नाशिक /औरंगाबाद/ 
अमरावती /नागपूर. 

. संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

. सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा मुंबई /पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती /नागपूर . 

. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

. निवड नस्ती कोषा प्रशा-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


